प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति 
थेंब अधिक पीक घटकाची सन २०२०- 
२१ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
अंमलबजावणीसाठी रु.३३३३ लक्ष निधी 
वितरीत करण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-३)/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १४ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- 
१. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.9-३-आरएफएस-२०२०/ 
॥, दि.१५ एप्रिल .२०२० , 
२. केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र१.9--आरएफएस-२०२०/४ 
॥, दि.१८ मे .२०१९ , 
३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५१९/प्र.क्र.५३/१४-अ, 
दि.११ जून, २०२०. 
४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४-अ, 
दि.१८ जून, २०२०. 
५. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१८-१०/२०२०- 
आरएफएस-॥।, दि.११ ऑगस्ट, २०२० 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४अ,दि.२१ 
ऑक्टोबर, २०२०. 
७. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकसि-०५१९/प्र.क्र.५३३/१४-ओ,दि.२७ 
ऑक्टोबर, २०२०. 
८. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.७/कार्यासन- ६, 
दि.११ जानेवारी, २०२१. 
प्रस्तावना: 
सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब 
अधिक पिक घटकाची अंमळबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र राज्य हिऱड्याच्या 
निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१८ मे, २०१९ च्या पत्रान्वये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन 
योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची सन २०२०-२१ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्र हिऊऱ्याचा रु.४०००० लक्ष नियतव्यय कळविला आहे. संदर्भाधीन 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-३)/१४ओ 


दि.२१ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब 
अधिक पीक घटकाच्या सन २०२०-२१ च्या रु.५१८.०५ कोटी रकमेच्या वार्षिक कृति 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.११ ऑगस्ट, २०२० च्या पत्रान्वये पहिल्या हप्त्याचा 
रु.२०००० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१५६०० लक्ष, 
अनुसूचित जातीसाठी रु.२४०० लक्ष व अनुसूचित जमातीसाठी रु.२००० लक्ष निधीचा समावेञा 
आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.२००० लक्ष व 
त्यास समरुप राज्य BATA रु.१३३३ लक्ष असा एकूण रु.३३३३ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना 
बीडीएस प्रणालीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


area निर्णय: 


१. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या वर्षात अंमळजबजावणी करण्यासाठी केंद्र fesarar 
रु.२००० लक्ष (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) वत्यास समरुप राज्य हिळ््याचा रु.१३३३ 
लक्ष असा एकूण रु.३३३३ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना बीडीएस प्रणालीवर वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळीळ सन २०२०-२१ च्या मंजुर तरतुदीतून 


भागविण्यात यावा. 
केद्र राज्य 
मागणीक्र. टी ५ मागणीक्र. टी ५ 
२४०१ पीक संवर्धन २४०१ पीक संवर्धन 
७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(०१)(२७) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति । (०१(१२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति 
थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत | थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%), योजना) (राज्य हिस्सा Yo %), 

(२४०१ A ६१९), ३३ अर्थसहाय्य (२४०१ A ४६८),३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर निधी waa आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावा. 

४. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, तसेच आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदरचा निधी हा PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वितरीत 
होत असल्याची खातरजमा आयुक्त, कृषी यांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


A) _-0 


AN 


SM 5S KX 
— — — — — — — — 


(३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-३)/१४अओ 


६. सदर निधीचे वितरण महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात यावे. 

७. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रती थेंब 
अधिक पीक घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन दि.२१ ऑक्टोबर, २०२० च्या 
शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना, अर्टी व शर्ती तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

८. मंजूर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
आयुक्त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राज्य नियंत्रक म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला निधी आहरीत व 
संवितरीत करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्‍ताळलय स्तरावर सहायक संचालक, ळेखा- १, 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी, यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनेपचारिक संदर्भ क्र.३२८/२०२०/व्यय-१, 
दि.३० डिसेंबर, २०२० अन्वये तसेच आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.११ 
जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥॥॥/9७9॥[॥॥.9०५.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११४१६५३१५५१०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
S h [ | ka n t ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOff 
faa62085c34db6bfdBc, 


C h a n d fa ka n t A n d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048(20d7ce74cffd3a 


95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2021.01.14 16:57:12 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्‍त (कृषी),कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रायल, मुंबई- ३२. 

सचांळक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व संचाळक/सह संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-३)/१४ओ 


९) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१०) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 
११)सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी अधिकारी/सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 
१२)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१५) संचालक, SET व कोषागार, मुंबई. 
१६) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, नवी मुंबई, वाशी 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी 
१८)लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

१९) उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
२०)सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
29) निवडनस्ती (१४-ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


